महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक- दुवियो १३१७/प्र.क्र.२२४/पदुम-९ 
कृषि, wpa, दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग, पाचवा मजला (विस्तार), 
दालन क्र.५२०, मादाम कामा मार्ग, 


हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई-३२ : 
ई-मेल : uywal.salvi@nic.in 
दिनांक:- १५.०३.२०२१. 


विषय:- श्री.वारणा सह.दूध उत्पा.व प्रक्रिया संघ मर्या.वारणानगर, जि.कोल्हापूर यांचे गोदामात 


दूध भुकटी साठवणूक केलेला खर्च रक्‍कम रु.१,६५,७३३/- ची देयके एका वर्षावरील 
कालावधी असल्याने यास शासन निर्णय दि.१७/४/२०१५ मधील भाग पहिला उप 
विभाग १ अ.क्र.६ नियम (vo) FUR प्रशासनिक विभागाची वित्तीय मंजूरी मिळणेबाबत. 


संदर्भ :- क्र.आदुवि-२१(ब)/दु.भुकटी/साठ./वारणा संघ/ वि.मंजूरी/ न.क्र.२०/(२२३)२०२०-२१/ 


२१/१०९८,दि.१७/०२/२०२१ चे पत्र. 


ज्ञापन :- 

राज्यातील दुग्धव्यवसाय विकास योजनांमध्ये संकलित होणाऱ्या अतिरिक्त दूधाचे दूध भुकटी मध्ये 
रुपांतरण करण्यास श्री.वारणा सह.दूध उत्पा.व प्रक्रिया संघ मर्या.वारणानगर या संघास मान्यता देण्यात आळी 
असून अतिरिक्त दुधाचे मलई विरहीत दूध भुकटी मध्ये रुपांतरण करण्यात येत आहे. श्री.वारणा सह.दूध 
उत्पा.व प्रक्रिया संघ मर्या.वारणानगर येथे अतिरिक्‍त दुधापासून उत्पादित झालेल्या मलई विरहीत दूध भुकटी 
साठवणूकीसाठी शासनाकडे Fall जागा उपलब्ध नसल्याने प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, पुणे 
यांनी नियमानुसार ई-निविदा प्रक्रिया राबवून श्री.वारणा सह.दूध उत्पा.व प्रक्रिया संघ मर्या.वारणानगर या 


संघास मलई विरहीत दूध भुकटी साठवणूकीचा ठेका देण्यात आला आहे. 


श्री.वारणा सह.दूध उत्पा.व प्रक्रिया संघ मर्या.वारणानगर येथे उत्पादित झालेले मलई विरहीत दूध 


भुकटी श्री.वारणा सह.दूध उत्पा.व प्रक्रिया संघ मर्या.वारणानगर यांचे गोदामात साठवणूक केल्याचा तपशिल 


व त्यासाठी झालेला खर्च याचे देयक प्राप्त झाले असून त्याचा तपशिळ खालील प्रमाणे आहे. 


देयकांचा तपशिळ खालील प्रमाणे सादर करण्यात येत आहे. 


अ फर्मचे नाव कालावधी/ | देयकक्रमांक/ | रक्कम रुपये 
क्र महिना दिनांक 
ca श्री.वारणा सह.दूध उत्पा.व प्रक्रिया संघ मर्या.वारणानगर | डिसेबर २०१७ | १/१.१.२०१८ ११,३८९/- 
२ | MARU सह.दूध उत्पा.व प्रक्रिया संघ मर्या.वारणानगर | जानेवारी २०१८ | २/१.२.२०१८ २२,५३८/- 
3 श्री.वारणा सह.दूध उत्पा.व प्रक्रिया संघ मर्या.वारणानगर | फेब्रुवारी २०१८ | ३/१.३.२०१८ ३१,०७५/- 
४ श्री.वारणा सह.दूध उत्पा.व प्रक्रिया संघ मर्या.वारणानगर | मार्च २०१८ ४/१.४.२०१८ 30,66¢/- 
4 श्री.वारणा सह.दूध उत्पा.व प्रक्रिया संघ मर्या.वारणानगर | ऑगस्ट २०१९ | ५/५.९.२०१९ २७,०४३/- 
६  श्री.वारणा सह.दूध उत्पा.व प्रक्रिया संघ मर्या.वारणानगर | सप्टेंबर २०१९ | ६/१०.०२.२०२० | २०,३७३/- 
ca श्री.वारणा सह.दूध उत्पा.व प्रक्रिया संघ मर्या.वारणानगर | ऑक्टो. 2098 । 9/90.02.2020 | २२,६४७/- 
एकूण | १,६५,७३३/- 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुवियो १३१७/प्र.क्र.२२४/पदुम-९ 


वरिल प्रमाणे श्री.वारणा सह.दूध उत्पा.व प्रक्रिया संघ मर्या.वारणानगर यांचे शितगृहात माहे डिसेंबर - 
२०१७ ते ऑक्टोबर-२०१९ या कालावधीत मलई विरहीत दूध भुकटीची साठवणूक केल्यामुळे गोदामाचे 
भाडयाची रक्‍कम ₹ .१,६५,७३३/- (अक्षरी रूपये एक लाख पासष्ट हजार सातठो तेहेतीस मात्र) इतकी रक्‍कम 
अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सदर ज्ञापन शासन निर्णय वित्त विभाग,क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम/ भाग-२, 
दि.१७/०४/२०१५ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका १९७८,मधीळ भाग पहिला उपविभाग १ अ.क्र. १० मधील 
नियम क्र.११५ आणि महाराष्ट्र आकस्मित खर्च नियम १९६५ मधीळ नियम १४७ (क) खालील टिप-२ (ब) अन्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


प्रस्तूत प्रयोजनार्थ होणारा खर्च शासकीय दूध योजना, मिरज यांचे लेखाशिर्ष- “२४०४ दुग्धव्यवसाय 
विकास विभाग (२०४) शासकीय दूध योजना, मिरज ००(०४) (२४०४०८९६) वितरण (१४) भाडेपट्टी, कर व 
स्वामित्वधन” या लेखाशिर्षामधून सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०३१५१२१०२८६२०१ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
UJWAL 
BHALCHANDRA SALVI 
(उज्ज्वल साळवी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग,वरळी,मुंबई-४०००१८. 


Wa १ महालेखापाल (लेखा परिक्षा व लेखा अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर, महाराष्ट्र -१/२ 
२) उप आयुक्त (वित्तीय सल्लागार), दुग्धव्यवसाय विकास विभाग,वरळी,मुंबई-४०००१८. 
३) प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी,पुणे. 
४ महाव्यवस्थापक,शासकीय दूध योजना, मिरज. 
५) दुग्धशाळा व्यवस्थापक, शासकीय दूध योजना, मिरज. 
६) श्री.वारणा सह.दूध उत्पा.व प्रक्रिया संघ मर्या.वारणानगर.जि.कोल्हापूर. 
७ कोषागार/उपकोषागार अधिकारी, सांगली व मिरज. 
८ निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


